महाराष्ट्र राज्य अनुसुचित जाती जमाती 
आयोगावरील अस्थायी पदांना मुदत 
वाढ देण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः सीबीसी-१०/२००६/प्र.क्र.५७६/ मावक 
मंत्रालय विस्तार भवन, मुंबई -४०००३२. 
दिनांक :- २६ सप्टेंबर, २०२३ 
वाचा :- 


१) शासन निर्णय,सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग विभाग, क्र. रामाआ-२००३/प्र.क्र.१७५/मावक-१, 
दि. ०१ मार्च, २००५. 

२) शासन निर्णय, सामाजिक न्याय विभाग व विशेष सहाय्य विभाग,क्र. सीबीसी-१०/२००६/प्र.क्र.५७६/मावक ५, 
दि. ०२ डिसेंबर, २००६ 

३) शासन अधिसूचना, वित्त विभाग, क्रमांक: वेपूर ११२१/प्र.क्र.१३/सुधारणा-१५/सेवा-९, दि.१२ जुले, २०२१. 

४) शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक: पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क. दि.०८ फेब्रुवरी, २०२३ 

५) सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, शासन निर्णय क्रमांक:- सीबीसी-१०/२००६/प्र.क्र.५७६/मावक, 
दि. ०२ मार्च, २०२३. 

६) शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक: पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क. दि.३१ ऑगस्ट, २०२३. 

७) शासन शुध्दीपत्रक, वित्त विभाग, क्रमांक: पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क. दि.०६ सप्टेंबर, २०२३. 

८) अनुसूचित जाती जमाती आयोग, मुंबई यांचे क्र.मराअजाजआ/मुं/आस्था/अस्थायी पदे/२०२३-२४/२३३६ 


प्रस्तावना :- अनुसूचित जाती / जमातीच्या सामाजिक, शैक्षणिक व आर्थिक, सांस्कृतिक व राजकीय 
सद्यस्थितीचा अभ्यास करून शासनास उपाययोजना सूचविण्यासाठी सामाजिक न्याय विभागाच्या संदर्भ क्र.१ 
येथील दि.०१.०३.२००५ च्या शासन निर्णयान्वये महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जाती जमाती आयोगाची स्थापना 
करण्यात आली असून संदर्भ क्र.२ येथील दि.०२.१२.२००६ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये आयोगाकरिता 
अधिकारी/कर्मचारी वर्गाची मंजूर संख्या ५३ पदांपैकी २७ पदे प्रथम टप्प्यात भरण्यास मान्यता देण्यात आली 
आहे. सदर २७ अस्थायी पदांना संदर्भ क्र.५ येथील शासन निर्णयाअन्वये देण्यात आलेली मुदत वाढ 
दि.३१.०८.२०२३ रोजी संपुष्टात आली आहे. त्यामुळे या २७ अस्थायी पदांना पुढे मुदतवाढ देण्याबाबतचा 
प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. 
शासन निर्णय :- 

राज्य अनुसूचित जाती / जमाती आयोगाकरीता अधिकारी / कर्मचारी वर्गाची मंजूर ५३ पदांपैकी 
विवरणपत्रात दर्शवलेली २७ पदे प्रथम टप्प्यात भरण्यास दिनांक ०२ डिसेंबर, २००६ च्या शासन निर्णयान्वये 
मान्यता देण्यात आली आहे. सदर एकूण २७ अस्थायी पदांना दि.०१.०३.२०२३ ते दि.३१.०८.२०२३ पर्यंत किंवा 
शासनाचे पुढील आदेशा होईपर्यंत यापैकी जे आधी घडेल तो पर्यंत पुढे चाळू ठेवण्यास संदर्भ क्र. ५ येथील शासन 
निर्णयान्वये मान्यता देण्यात आली होती. 
२. अस्थायी पदांना दि.०१.०९.२०२३ ते २९.०२.२०२४ पर्यंत मुदतवाढ देण्यासाठी संदर्भ क्र.६ येथील वित्त 
विभागाच्या दि.३१.०८.२०२३ अन्वये प्रशासकीय विभागांना अधिकार प्रदान करण्यात आले आहेत. 
३. आयोगाच्या आस्थापनेवरील सोबत जोडलेल्या विवरणपत्रातील २७ अस्थायी पदांना दि.०१.०९.२०२३ 
ते दि.२९.०२.२०२४ पर्यंत किंवा शासनाचे पुढील आदेश होईपर्यंत जे आधी घडेल तोपर्यंत पुढे चाळू ठेवण्यास 
शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः सीबीसी-१०/२००६/प्र.क्र.५७६/ मावक 


४. या पदावरील येणारा खर्च सन २०२३-२०२४ या आर्थिक वर्षातील अर्थसंकल्पीत तरतुदीमधून “मागणी 
क्रमांक एन-३, २२२५-अनुसूचित जाती अनुसूचित जमाती व इतर मागासवर्ग यांचे कल्याण, ०१ अनुसूचित 
जातीचे कल्याण, Coo इतर खर्च, (०१) (०३) महाराष्ट्र राज्य अनुसुचित जाती आयोग (२२२५-४०७-१” या 
लेखाशिर्षातंर्गत भागविण्यात यावा. 


५. हे आदेश वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्रमांक-पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., 
दि.०८.०२.२०२३ अन्वये मंत्रालयीन प्रशासकीय विभागांना दिलेल्या अधिकाराचा वापर करुन निर्गमित 
करण्यात येत आहेत 

६. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेताक क्र. २०२३०९२६१७१२०१४३२२ असा आहे. हा area डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


gned by DR. PRIYA ANIRUDDHA DESHPANDE, 


IN: IN, GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, SOCIAL JUSTICE AND. 
DR. PRIYA ANIRUDDHA tise 
5. 


4,20=8d268fae63e0cbeddd60064ebc929d391d2e6cf62a581025d45c2 


230c8219194, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
D E S H P A N D E serialNumber=991 1270FBF46FEF94A0E6 1 A4F6274F435663BFD74C55D8C 
0AD2423EFA4704287, cn=DR. PRIYA ANIRUDDHA DESHPANDE 
Date: 2023.09.26 17:15:26 +05'30' 


(डॉ.प्रिया देशपांडे ) 
कार्यासन अधिकारी,महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१) अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जाती जमाती आयोग, प्रशासकीय इमारत, पहिला मजला, डेअरी विभाग, 
वरळी सी, फेस, मुंबई -४०००१८ 
२) सदस्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जाती जमाती आयोग, प्रशासकीय इमारत, पहिला मजला, डेअरी 
विभाग, वरळी सी, फेस, मुंबई- ४०००१८. 
3) वरीष्ठ संशोधन अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जाती जमाती आयोग,प्रशासकीय इमारत, पहिला 
मजला, डेअरी विभाग, वरळी सी, फेस, मुंबई- ४०००१८. 
४) आयुक्‍त समाजकल्याण , महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
५) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेता / लेखा परिक्षा) मुंबई/नागपूर. 
६) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
७) निवासी व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
८) जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे. 
९) उप सचिव,वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
१०)उप सचिव,सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
११) निवड नस्ती/का.मावक 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः सीबीसी-१०/२००६/प्र.क्र.५७६/ मावक 


विवरणपत्र 


सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांकः सीबीसी-१०/२००६/प्र.क्र.५७६/मावक, 


दिनांक:- २६ सप्टेंबर, २०२३. 


अ.क्र पदनाम अस्थायी पदांची संख्या वेतनश्रेणी (रूपये) 

१. | सदस्य सचिव (सह सचिव दर्जी) 1 १] (एस-२७) ११८५००-२१४१०० 
2. | सह संचालक (उप सचिव दर्जा) 1 १ | (एस-२५) ७८८००-२०९२०० 
३. | अतिरिक्‍त पोलीस अधिक्षक 1 १ | (एस-२५) ७८८००-२०९२०० 
४. | वरीष्ठ संशोधन अधिकारी 1१] (एस-२३) ६७७००-२०८७०० 
५. | पोलिस निरिक्षक २ (एस-१८) ४९१००-१५५८०० 
६. | स्वीय सहाय्यक 1 १ | ( एस-१६) ४४९००-१४२४०० 
७. | लघुलेखक उच्चश्रेणी २ (एस-१५) ४१८००-१३२३०० 
८. | सहाय्यक लेखा अधिकारी 1 १ | (एस-१५) ४१८००-१३२३०० 
९. | कार्यालयीन अधिक्षक शिका ( एस-१४) ३८६००-१२२८०० 
qo.| लघुलेखक (निम्नश्रेणी) 1 १] ( एस-१४) ३८६००-१२२८०० 
११. | सांख्यिकी अधिकारी a re ( एस-१४ ३८६००-१२२८०० 
१२. संशोधन सहाय्यक २ (एस-१४ ३८६००-१२२८०० 
93. | सहाय्यक (विधी) a ( TA-98) 32 §00-922¢00 
१४. | वरीष्ठ सहाय्यक २ (एस-८) २५५००-८११०० 
१५. | लिपिक टंकलेखक २ (एस-६) १९९००-६३२०० 
१६. बिल लिपीक 1१] (एस-६) १९९००-६३२०० 
१७. | वाहन चालक (कंत्राटी) २ ४०००/- 

१८.। शिपाई ४ (एस-१) १५०००-४७६०० 

एकूण पदे २७ Pee 


d by DR. PRIYA ANIRUDDHA DESHPANDE 
Ri 


Di 
MENT OF MAHARASHTRA, ou=SOCIAL JUSTICE AND 
DR. PRIYA ANIRUDDHA तकात 
beddd60064ebc929d391d2e6cf62a581025d45c223 


08219194, postalCode=400032, 
serialNumber=9911270FBF46FEF94A0E61A4F6274F435663BFD74C55D8COA 
D2423EFA4704287, DR. PRIYA ANIRUDDHA DESHPAND! 

2023.09.26 17:15:57 +05'30' 


( डॉ.प्रिया देशपांडे ) 
कार्यासन अधिकारी,महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


